नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
(RIDF) अंतर्गत नवीन गोदाम बांधकामांना निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. (सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गोदाबां १०२३/प्र.क्र.१४३ (भाग-१) /नापु-१६ ब 


मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 


दिनांक:- ०२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : शासन निर्णय समक्रमांक दि.०१ नोव्हेंबर, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णय दि.०१ नोव्हेंबर, २०२३ मधील परिच्छेद 


क्र.१ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ) परिच्छेद क्र.१ मधील अनुक्रमांक १४ यामध्ये : 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून बांधकाम करण्यात येणारी नवीन गोदाम बांधकामे 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका । गोदामाचे नाव नाबार्ड । प्र.मा. नुसार । यापूर्वी वितरीत | सध्या उपलब्ध 
मालिका | अंदाजित खर्च | निधी (इ) करुन द्यावयाचा 

क्रमांक । (र) निधी (₹ लक्ष) 

१४ | भंडारा । आमगाव | पवनी २५१ | ४७८४४४२९ | ४,७५,३८,२८६ | २७.००.००० 

याऐवजी 
अ.क्र. जिल्हा | तालुका | गोदामाचे | नाबार्ड प्र.मा. नुसार | यापूर्वी वितरीत | सध्या उपलब्ध करुन 
नाव मालिका | अंदाजित खर्च | निधी (इ) द्यावयाचा निधी (₹ 
क्रमांक | (इ) लक्ष 
ee भंडारा | आमगाव ' पवनी | २५ । ४७८४४४२९ | ४,७५,३८,२८६ ३,०६,१४३ 


असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गोदाबां १०२३/प्र.क्र.१४३ (भाग-१) /नापु-१६ ब 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३११०२१७५२३३४६०६ 


असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१5 
१५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS MOHAN RAUT 
V | KA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 
CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2257bfd8267 146a9a0f6fe86e455cfabd6b353b41a3dc 
de19df1c89749d0de4d, postalCode=400032, t=Mahi htra, 
serialNumber=65D403E0F9767CEEA21CB169A8A5475E77BE53 
5SDEEEF3CF5809A87BF3A020F2F, cn=VIKAS MOHAN RAUT 
Date: 2023.11.02 17:52:10 +05'30' 
शासनाचे अवर सचिव 


मा. जिल्हाधिकारी, भंडारा. 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 

उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा. 

कार्ययकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 

महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 


वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 


नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 


निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


